सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी महालक्ष्मी रेसकोर्स 
धर्मादाय निधी अंतर्गत स्वंयसेवी संस्था / व्यक्‍ती यांना धर्मादाय 
देणगी / निधीचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरएसी-०२२४/प्र.क्र.११/विशा-९ 
मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५ मार्च,२०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएसी-०९१३/प्र.क्र.१५०/विज्ा-९, दिनांक ३१ मार्च,२०१५ 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०५ फेब्रुवारी,२०२४ 


शासन निर्णय:- 

दरवर्षी धर्मादाय प्रयोजनार्थ आयोजित केलेल्या अश्वशर्यतीमधून प्राप्त होणारा कर राज्याच्या 
एकत्रित निधीत जमा होतो. याव्दारे शासनास प्राप्त होणा-या उत्पन्नामधून धर्मादाय प्रयोजनासाठी 
देणग्या देण्याकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रु. १,००,००,०००/- (रूपये 
एक कोटी फक्त) इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमधून 900% म्हणजेच 
रु.१,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम सन २०२३-२४ मधील मंजूर लाभार्थ्यांना 
वितरीत करण्याकरीता वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर गृह विभागास उपलब्ध करुन 
देण्यात आली आहे. 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महालक्ष्मी रेसकोर्स धर्मादाय निधीअंतर्गत मा.उप.मुख्यमंत्री (गृह) 
यांनी त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात सोबतच्या सहपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण १३१ संस्था / व्यक्ती यांना 
एकूण रु. १,००,००,०००/-(रुपये एक कोटी फक्त ) इतकी रक्कम धर्मादाय देणगी म्हणून मंजूर केली आहे. 
सदर संस्था/व्यक्तींना मंजूर निधीचे वाटप गृह विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३१/०३/२०१५ मध्ये नमूद 
तरतुदींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. 
२. शासनाची मंजूरी प्राप्त झालेल्या संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जानुसार, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ 
निधीची मागणी केली आहे, त्या प्रयोजनासाठीची त्यांना निधी मंजूर करण्यात येत असून हा निधी त्याच 
प्रयोजनासाठी संबंधित संस्थेने/व्यक्‍तीने खर्च करावा. तसेच त्या खर्चाच्या Maller अनुषंगाने 
“सनदी लेखापाल (Charterd Accountant)” यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त 
झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत संबंधित संस्था/व्यक्‍ती यांनी शासनास व्यक्तीश: सादर 
करावे. अन्यथा संस्थेस प्रदान केलेल्या निधीवर १२% दंडनीय व्याज आकारून रक्‍कम वसूल करण्याची 
कार्यवाही संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे संबंधित 
नोंदणीकृत संस्थांनी नियमानुसार संस्थेचे लेखापरिक्षण करावे. 


३. सदर बाबीसाठी मंजूर केलेल्या निधीकरीता कक्ष अधिकारी (विशा-९) गृह विभाग हे “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून राहतील आणि सह सचिव (विझ्ा-९), गृह विभाग हे “नियंत्रण अधिकारी ” 
म्हणून राहतील. 
४. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. “बी-०६, FISHY २२५०-इतर सामाजिक सेवा (००) 
१०१-धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या संस्थांना देणग्या 
(२२५० ०२२८) ५० इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक. 
०५ फेब्रुवारी, २०२४ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने त्याच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६७/ २०२४/व्यय- 
७, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२४ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५२३२५३३३२२९ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by MANGESH SHANKAR JADHAV. 


Di 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
HOME'DEPARTMENT, 

25. 


4.20=1953755ef15ff1 536b5b4e1459cd4ff55b429b9e9 1 e8f7e9521 
6741113196, postalCod 


SHANKAR JADHAV रय ee ia 
(मंगेश जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : -विवरणपत्र 


प्रति, 

१) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

३) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 

४) अपर मुख्य सचिव (अ.व.सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५) प्रधान सचिव (गृह-विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६) सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

७ सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र -२ नागपूर. 

० निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११) सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, चर्चगेट, मुंबई. 
१२) सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे कुर्ला संकुल, 
वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ 

१३) सर्व संबंधित धर्मादाय सह आयुक्‍त / उपआयुक्त. 

१४) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-७/अर्थ-३/अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१५) सर्व सह/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 


१६) कक्ष अधिकारी, कार्यासन- अर्थ-१/अर्थ-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 
१७) निवडनस्ती विज्ा-९ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महालक्ष्मी रेसकोर्स फंडातून मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय देणगीचे 


शासन निर्णय क्रमांक:आरएसी-०२२४/प्र.क्र.११/विशा-९, दिनांक: 


स्वंयसेवी /सेवाभावी संस्था आणि व्यक्‍ती यांना वाटप करणेबाबत. 


१५ मार्च,२०२४ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र संस्थेचे नाव रक्‍कम रुपये 
oe भारतीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, जि. कोल्हापूर ७५,०००.०० 
२ अभिनव मानवहिवादी संस्था, जि.सातारा १००,०००.०० 
3 सुवर्ण शिक्षण संस्था,जि. सांगली ७५,०००.०० 
४ स्नेहजीत प्रतिष्ठाण, जि.सांगली ७५,०००.०० 
4 जागृती बहुउद्देशीय मागासवर्गीय सेवाभावी संस्था, जि.सांगली ५०,०००.०० 
& अन्नपूर्णा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, जि. सातारा ७५,०००.०० 
9 युवा आधार फाऊंडेशन ७५,०००.०० 
८ कै. मधुसूदन वस्त चॅरिटेबल ट्रस्ट, जि. सिंधुदुर्ग ७५,०००.०० 
९ स्व. मंजुळाबाई शंकरराव माने सामाजिक शैक्षणिक संस्था, जि.मुंबई ७५,०००.०० 
किम ०  । स्वसखाराम बाळा पाटील आगळे सेवा भावी संस्था, जि. अहमदनगर ७५,०००.०० 
शो. | १ आदर्श युवा मंडळ, जि.नाशिक ५०,०००.०० 
१२ | मानसेवा प्रतिष्ठान मोजि खुर्द संचलित निवारा केंद्र, जि. अहमदनगर 40,000,00 
१३ | कै.आप्पासाहेब एस.सी. वाणी सेवाभावी संस्था, जि.धुळे ७५,०००.०० 
a साने गुरुजी फांऊडेशन फॉर एज्यु. कल्वरल अँड रुरल डेव्हलपमेंट रिसर्च, अमळनेर जि. वका 
जळगांव 
१५ । जयमाता दी संस्था, जि. अहमदनगर ७५,०००.०० 
१६ । आराध्या सार्वजनिक वाचनालय, जि. अहमदनगर ५०,०००.०० 
१७ | गुरु आनंद फऊंडेशन, तामसवाडी ता. नेवासा जि. अहमदनगर ७५,०००.०० 
१८ | बाळकृष्ण बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि.नाशिक ५०,०००.०० 
१९ । छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज बहुउद्देशीय संस्था,जि.नाशिक ५०,०००.०० 
२० | शिवतीर्थ सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था, जि.नाशिक 40,000,00 
२१ भाग्यश्री स्पोर्टस अकादमी, जि. अहमदनगर 40,000,00 
२२ । श्री. संत ज्ञानोबा तुकोबा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि.अहमदनगर ७५,०००.०० 
23 क्षितीज युवा फाऊंडेशन, जि. जळगाव 40,000,00 
२४ | गौरव महिला संस्था, जि. धुळे ७५,०००.०० 
२५ | नवचेतना बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि. धुळे ७५,०००.०० 
२६ श्री. सदगुरु विदया विकास संस्था, जि. नंदुरबार ७५,०००.०० 
२७ | duit बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि. गडचिरोली ७५,०००.०० 
२८  । सुरक्षा बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, जि. गडचिरोली ७५,०००.०० 


MANGESH SHANKAR JADHAV 


२९ श्री.पिराजी बहुउद्देशिय संस्था, जि. नागपूर ७५,०००.०० 
३० | अँग्रीकल्वर डेव्हलपर्मेट अँण्ड Rag इन्स्टिटयुट, जि.नागपूर ७५,०००.०० 
३१ | श्यामली फाऊंडेशन, जि. नागपूर ७५,०००.०० 
३२ | मिलींद शिक्षण संस्था, जि. चंद्रपूर ७५,०००.०० 
३३ | भारतीय बहुउद्देशीय खादी व ग्रामोद्योग शिक्षण संस्था, जि. वर्धा १००,०००.०० 
२४ स्वामीनी बहुउद्देशीय ग्राम विकास संस्था, जि. वर्धा ७५,०००.०० 
३५ पर्यावरण बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि. छत्रपती संभाजीनगर ७५,०००.०० 
३६ विदयादर्शना बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, जि. छत्रपती संभाजीनगर ७५,०००.०० 
319 औरंगाबाद थॅलेसेमिया सोसायटी, जि.छत्रपती संभाजीनगर १००,०००.०० 
३८ फेरोजखान WRN खान (वैयक्तिक) जि. छत्रपती संभाजीनगर ७५,०००.०० 
३९ | द ग्रेट मराठा प्रतिष्ठाण, जि. बीड ७५,०००.०० 
४० सामका माता महिला मंडळ, पारुंडी तांडा ता. पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर ५०,०००.०० 
४१ | seth हयुमन ग्रामिण व शहरी सेवाभावी संस्था,जि. छत्रपती संभाजीनगर ५०,०००.०० 
४२ | रफिक खान गुलाब खान नारवाडे (वैयक्तिक), जि. छत्रपती संभाजीनगर 40,000,00 
83 pasate अहिल्यादेवी महिला बहुउद्देशिय संस्था, जि. छत्रपती संभाजीनगर ७५,०००.०० 
४४ | मानव जीवन विकास संस्था, जि. परभणी ७५,०००.०० 
४५ | विश्वराज शैक्षणिक बहुउद्देशीय संस्था, जि. लातूर ७५,०००.०० 
४६ कमलाबाई बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि. लातूर ७५,०००.०० 
४७ । कमलाई बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, चलबुर्गा, जि. लातूर ७५,०००.०० 
४८ | क्रांतीसूर्य बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि. लातूर ७५,०००.०० 
४९ गुरु फाऊंडेशन, जि. नांदेड ५०,०००.०० 
yo | कृष्णाई बहुउद्देशिय सेवाभावी महिला मंडळ, जि. लातूर ५०,०००.०० 
५१ | श्री. खडकेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, जि. नांदेड ७५,०००.०० 
५२ | पब्लिक सेवाभावी संस्था, जि. नांदेड ७५,०००.०० 
५३ | गीतादेवी ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था, जि. लातूर ७५,०००.०० 
५४ जिजाई प्रतिष्ठाण, जि. जालना ७५,०००.०० 
५५  । पार्वती पवार शिक्षण व बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि.जालना ५०,०००.०० 
५६ माई फाऊंडेशन, जि. जालना ७५,०००.०० 
५७ । एकता बहुउद्देशीय संस्था, जि. जालना १००,०००.०० 
५८ | कै.मारोतराव उबाळे बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि. बीड ७५,०००.०० 
4B हरीओम सार्वजनिक वाचनालय, जि. बीड ७५,०००.०० 
६० | स्वराज्य बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि. परभणी ५०,०००.०० 


MANGESH SHANKAR JADHAV = 


६१ पंडित दिनदयाळ उपाध्याय शौक्षणिक व सेवाभावी संस्था, जि. नांदेड ७५,०००.०० 
६२ आदिवासी भवन शिक्षण संस्था, जि, नांदेड | ७५,०००.०० 
६३ | राजे मल्हारराव होळकर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था हस्सापूर, जि. नांदेड ५०,०००.०० 
६४ | युनिक बहुउद्देशीय सामाजिक सेवाभावी संस्था, जि.धाराशीव ५०,०००.०० 
६५ | SF. हरणाबाई हराळ बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि. हिंगोली ७५,०००.०० 
६६ | जय हनुमान बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि, हिंगोली ७५,०००.०० 
६७ आई सेवाभावी संस्था, जि,बीड 40,000,00 
६८ । राजमाता बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था जि. नांदेड ५०,०००.०० 
६९ संकल्प सेवाभावी संस्था, पूर्णा जि. परभणी ७५,०००.०० 
७० । एकता शोतकरी कृषि विकास व बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि.जालना १००,०००.०० 
७१ श्रीनाथ प्रतिष्ठाण, जि. संभाजीनगर ७५,०००.०० 
७२ उत्कर्ष बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि. छ.संभाजीनगर ५०,०००.०० 
(93 समता सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था, जि. छ.संभाजीनगर ७५,०००.०० 
७४ भीमसुर्य बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि. छ.संभाजीनगर ७५,०००.०० 
७५ दिपज्योती फाऊंडेशन पालखेड, जि. छत्रपती संभाजीनगर 40,000,00 
७६ । मातोश्री बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था बिलोणी ता. वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर ७५,०००.०० 
७७ । फेरोजखान जावेदखान (वैयक्तिक), जि. छ.संभाजीनगर ७५,०००.०० 
७9८ Anandi Empower Foundation, जि. छ.संभाजीनगर 400,000,00 
७९ | नृसिंह सेवाभावी संस्था, जि. लातूर ७५,०००.०० 
८० । जयमल्हार सामाजिक प्रतिष्ठाण, जि. बीड ७५,०००.०० 
८१ | श्रीकृष्ण सेवाभावी संस्था, जि. बीड ७५,०००.०० 
८२ श्री. महात्मा बसवेश्वर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि. नांदेड ७५,०००.०० 
८३ अपूर्वा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि. नांदेड ७५,०००.०० 
८४ साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे सार्वजनिक वाचनालय, जि. परभणी ५०,०००.०० 
८५ । संकल्प सेवाभावी संस्था, पूर्णा जि. परभणी ७५,०००.०० 
८६ | लोककल्याण बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था, काटेवाडी उमरगा, जि. धाराशिव ७५,०००.०० 
८७ = | wy बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि. हिंगोली ७५,०००.०० 
८८ | सम्राट बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि. हिंगोली ७५,०००.०० 
८९ | कल्पना बहुउद्देशिय महिला मंडळ जि. बुलढाणा ७५,०००.०० 
९० श्री.सोपीनाथ महाराज बहुउद्देशिय व्यायाम, क्रिडा, कृषी व शिक्षण संस्था, जि. अकोला ५०,०००.०० 


MANGESH SHANKAR JADHAV 


९१ | भिमचक्र महिला मागासवर्गीय बहुउद्देशिय संस्था जि. अकोला ७५,०००.०० 
९२ जगदंबा शिक्षण संस्था, जि. बुलढाणा ७५,०००.०० 
९३ चैतन्य बहुउद्देशीय विकास सेवाभावी संस्था, कुभारी ता. रेणापूर जि.लातूर ७५,०००.०० 
९४ । उन्नती सार्वजनिक वाचनालय, जि. बुलढाणा ५०,०००.०० 
९५ । स्व.धनराजजी मंत्री स्मृती सार्वजनिक वाचनालय, जि. अमरावती ७५,०००.०० 
९६ | जयगुरु बहुउद्देशिय विकास संस्था धामनगाव, जि. अमरावती ७५,०००.०० 
९७ भिमक्रांती बहुउद्देशीय व्यायाम व शिक्षण प्रसारक मंडळ, जि,अकोला ७५,०००.०० 
९८ | एकता एज्युकेशन अँण्ड सोडल वेलफेअर असोसिएशन, जि. अकोला ७५,०००.०० 
९९ | श्री.धुनिवाले गजानन महाराज देवस्थान व्यसनमुक्ती सेवा पर्यटन समिती, जि. अकोला ७५,०००.०० 
ला ०० _ | श्री.नाथनंगे महाराज संस्थान वडप पो. पांगरी कुटे ता. मालेगांव जि. वाशिम ५०,०००.०० 
१०१ | ०१ | राजश्री शाहु विदयालय व कनिष्ठ महाविदयालय जि. वाशिम ७५,०००.०० 
१०२ | यश एज्युकेशन अँड मल्टीपर्पज सोसायटी,जि. बुलढाणा ७५,०००.०० 
१०३ | प्रेरणा महिला बहुउद्देशिय शैक्षणिक , सांस्कृतिक क्रिडा संस्था, जि. बुलढाणा ७५,०००.०० 
१०४ | जय तुळजाई ग्रामीण बहुउद्देशिय स्वंयसेवी संस्था, जि. यवतमाळ ७५,०००.०० 
१०५ | रत्नाई बहुउद्देशिय संस्था, जि. यवतमाळ ५०,०००.०० 
१०६ | अपर्णा महिला बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जि. वाशिम ७५,०००.०० 
१०७ । वैष्णदेवी ग्रामीण विकास पारधी आदिवासी संस्था, जि. वाशिम ५०,०००.०० 
१०८ | संत सेवालाल बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, जि. बुलढाणा ७५,०००.०० 
१०९ | डॉ.केशवराव हेडगेवार बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि. बुलढाणा ७५,०००.०० 
११० | १० | योगिराज ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था, जि. बुलढाणा ५०,०००.०० 
हि ११ | श्री. माऊली ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था जि. बुलढाणा ५०,०००.०० 
११२ | स्व.मधुकरराव भगत शहरी व ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था, जि. यवतमाळ ७५,०००.०० 
११३ | ACROBATIC ROCK N ROLL FEDERATION OF INDIA, जि. पुणे 40,000,00 
११४ | रमेश जावीर साहित्य,कला क्रिडा सांस्कृतिक मंडळ, खरसुंडी जि. सांगली ७५,०००.०० 
११५ | शिव बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था , जि.बीड ७५,०००.०० 
११६ । नयन बहु. महिला विकास व तांत्रिमक शिक्षण संस्था, जि. नागपूर ७५,०००.०० 
११७ | संकल्प बहु. सेवाभावी संस्था, छ. संभाजीनगर ७५,०००.०० 
११८ | रुख्मीणी खंडोबा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, जि. छत्रपती संभाजीनगर ७५,०००.०० 
११९ | जययोगेश्वर बहुउद्देशीय संस्था कळवण, जि. नाशिक १००,०००.०० 


MANGESH SHANKAR JADHAV 3 


१२० | साईनाथ क्रीडा व्यायाम व शिक्षण प्रसारक मंडळ, जि. वाशिम १००,०००.०० 
१२१ | श्रमण जीवन विकास प्रतिष्ठाण, जि. परभणी | १००,०००.०० 
१२२ | स्वामी विवेकानंद रिसर्च अँण्ड डेव्हलपमेंट फाऊ. शिरपूर, जि.धूळे १००,०००.०० 
१२३ | af. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर, जि. सातारा १७५,०००.०० 
१२४ | ओम श्री. साईनाथ सार्वजनिक चे. संस्था ऐरोली, नवी मुंबई १७५,०००.०० 
१२५ । माजी विद्यार्थी प्बोधिणी लोणी, जि. पुणे १२५,०००.०० 
१२६ | अपूर्वा महिला सामाजिक संस्था, जि. ठाणे १००,०००.०० 
१२७ | सविता आहेरकर महिला बहु. संस्था, जि. छ. संभाजीनगर ७५,०००.०० 
१२८ | श्रती फाऊंडेशन, जि. छ.संभाजीनगर ५०,०००.०० 
१२९ | राजाराज बहु. सेवाभावी संस्था वसूर ता. मुखेड जि. नांदेड ७५,०००.०० 
१३० | विठ्ठल रुखमाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, हंडरगुळी ता. Sa जि. लातूर १००,०००.०० 
१३१ | वात्सल्य सामाजिक संस्था,जि. धाराशिव ७५,०००.०० 
एकुण १,००,००,०००.०० 


MANGESH SHANKAR ? 
JADHAV 


Digitally signed by MANGESH SHANKAR JADHAV 

NN: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 

25.420-1953755शी 1536059461 459cdA4ff55b429b9e9 1 e8172952 16cb74 
= ashtra 


‘ode: q 
}64E5A52D1C7B761961D134B1564853C18030512AF9D69C 
cn=MANGESH SHANKAR JADHAV 

59 +05'30' 


